पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीस माहे जुलै २०२१ ते जानेवारी २०२२ या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : 9॥॥)-मातंस ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, 
दि.२३.१०.२०१९, दि.११.०६.२०२१, दि.२४.११.२०२१ व दि.०२.०२.२०२२. 

४. गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.२४.०८.२०२१ व 
दि.०२.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५. मे. प्राईस वॉटर हाऊस HI प्रा.ली. यांचे दि.२२.०२.२०२२ रोजीचे पत्र. 

६. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र. प्रलि-३/पीडब्ल्युसी देयक पडताळणी/ २०२२/ 
९२/६००, दि.१०.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता तांत्रिक सल्लागार म्हणुन शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२३.१०.२०१९ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका 
वरीष्ठ सल्लागारास व एका सहल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३०.१०.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.११.०६.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सहल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३१.१०.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तसेच मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीच्या सध्याच्या संघातील एका 
वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man-months साठी 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२४.११.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या सध्याच्या संघातील एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ जुले, २०२१ ते दि.३१ 
ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ Time & Material तत्वावर “Regular SLA monitoring, Quarterly SLA 
report & Payment Calculation for the 51 and review of change requests completed by the SI.” 
या बाबींसाठी देण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०२.०२.२०२२ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या सध्या कार्यरत एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ नोव्हेंबर, २०२१ ते दि.३१ 
जानेवारी, २०२२ पर्यंत Time & Material या तत्वावर “For capacity building within Police Wireless 
Department and submission of revised draft RFP 2.0.” या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
उक्त सल्लागारांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा 
करण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये पोळीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने माहे जुले 
२०२१ ते जानेवारी २०२२ पर्यंतची सादर केलेली देयके तपासली असून सदर देयके पारित करणेबाबत 
शिफारस केली आहे. पुणे हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने माहे जुले 
२०२१ ते जानेवारी २०२२ पर्यंत केलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
मे. प्राईस वॉटर हाऊस HU UAT. या कंपनीचे एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास Time & 
Material या तत्वावर माहे जुले २०२१ ते ऑक्टोबर २०२१ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी केलेल्या 
कामाचे मानधन म्हणून रु.२४,७६,५८४/- तसेच माहे नोव्हेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ या तीन महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी कालावधीसाठी केलेल्या कामाचे मानधन म्हणून रु.१८,५७,४३८/- असा एकूण 
रु.४३,३४,०२२/- (रुपये त्रेचाळीस लाख चौतीस हजार बावीस फक्त) इतका निधी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस 
अदा करण्यास खालील THA क्र.१ व २ मधील तपशिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


तक्ता क्र.१ 
Pune CCTV Project (July 2021 - October 2021) 
Man Deploym Applicable OPE Total 
Peri Month Resource व्याजात Month ent Amount per Sub Total GST @ Claimed ee 
od Name Rate (Percenta Resource (INR) 18% (INR) (INR) 
(INR) ge) (INR) 
A [=] Cc [=] E F G H=FxG I 5 कः र्ट K ie ह ee 
Nipim Senior ae 9% 7 
Jain Consultant १777200 0११ 4११४०२५ 
Jul-21 Durwa 5,24,700 94,446 ति 6,19,146 
Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
nkar 
Nipim Senior aoe 9% on 
Jain Consultant १77020९ 1२९८४ 2277720909 
Jul. Aug-21 Durwa 5,24,700 94,446 a 6,19,146 
Boat Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
nkar 
to = qi 
Oct. pt epee 2,77,200 100% 2,77,200 
तळ Jain Consultant 
Sep-21 Durwa 5,24,700 94,446 a 6,19,146 
Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
nkar 
Nipim Senior a 9% = 
Jain Consultant १77700९ oe 2.40 
Oct-21 Durwa 5,24,700 94,446 ति 6,19,146 
Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
nkar 
Total 20,98,800 20,98,800 3,377,784 | oo | 24,76,584 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


तक्‍ता क्र.२ 
Pune CCTV Project (November 2021 - January 2022) 
Man Deploym Applicable ह i OPE Total 
Perio Resource र र Month ent Amount per Sub Total GST @ Clai 
Month Designation laimed Amount 
d Name Rate (Percenta Resource (INR) 18% (INR) (INR) 
(INR) ge) (INR) 
— % 1१ = 
[2] c [2] E F G H=FxG I ue oe >; K ES ‘io ae 
णी ue 2,77,200 100% 2,77,200 
Jain Consultant 44 ह ange 
Nov-21 Durwa 5,24,700 94,446 a 6,19,146 
Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
nkar 
Nov. Nipim Senior कत 100% ते 
2021 Jain Consultant a 2 ६ 
to Dec-21 Durwa 5,24,700 94,446 त 6,19,146 
Jan. Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
2022 nkar 
ea pee 2,77,200 100% 2,77,200 
Jain Consultant ५८046५ “ 
Jan-22 Durwa 5,24,700 94,446 षि 6,19,146 
Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
nkar 
Total 15,74,100 15,74,100 2,83,338 | oo | 18,57,438 
2. 3) उपरोक्‍त रकमा ह्या Time & Material तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


३ 


8. 


ब) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात येत 
आहेत. सदर रकमांमध्ये जुले २०२१ ते जानेवारी २०२२ या सात महिन्यांच्या कालावधीसाठी 


१८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा 


अधिकार शासनास राहील. 


ड) सदर देयके ही अंमळात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोलीस, (00) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोळीस 
बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५०१६८)" या लेखाश्ीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजुर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 


अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१४०७४५३१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


षः 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


RUPALI SANJOG 
KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 


DN: c=IN, o=GOVERI 
DEPARTMENT, 
2.5.4.2 


IMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


10=825ec39543f0d33deccec30f6caS4b1adc430443efecs5f07e 
Maharast 


98dc173423779d, postalCode=400032, 
serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBI 
D8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPA\ 


Date: 2022.03.30 14:09:35 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


FO2A74864A4681399F E663 
LI SANJOG KABARE 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


२. पोलीस आयुक्त, पुणे हहर. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


KKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


